आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२२-२३ यावर्षात जिल्हा व 
इतर मार्ग (राज्यस्तरयोजना) 
(लेखाशीर्ष ५०५४ ५११७) योजनेंतर्गत 
निधी वितरण. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का-६ 
मादाम कामा रोड, महात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २९ सप्टेंबर,२०२२ 


वाचा - 


१. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र. ४३ /अर्थ-३ दि.०४.०४.२०२२ 

२. आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र.सारस्ते-१११२/प्र.क्र.१०४/का-५. 
प्रस्तावना 

आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२२-२३ करीता मागणी क्र. टी-६, ५०५४, मार्ग व पुल 

यावरील भांडवली खर्च, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, ०४- जिल्हा व इतर मार्ग, ७९६- जनजाती 
क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) (०७) 
जिल्हा व इतर मार्ग ( राज्यस्तर योजना ) ( ५०५४ ५११७ ), ५३- मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील रस्ते व पुलांकरिता सन २०२२-२३ या वर्षात रु. ४००००.०० लाख 
इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावान्वये वित्त विभागाने 
उपलब्ध करुन दिलेल्या अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या २८ टक्के मर्यादेत निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. टी-६ मधील जिल्हा व इतर मार्ग (राज्यस्तर 
योजना), (५०५४ ५११७) ५३-मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली आदिवासी क्षेत्रातील रस्ते व पुलांच्या 
सोबत जोडलेल्या भौतिकदृष्टया पूर्ण झालेल्या /प्रगतीपथावरील एकुण २६१ कामांकरिता संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, निहाय खालील तक्त्यात 
दर्शविल्यानुसार रु.११२००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र जिल्हा कामांची । वितरीत करण्यात येत नियंत्रक अधिकारी 
संख्या असलेला निधी 
शं नाशिक ७५ ३११९.२४ | अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, नाशिक 
२ धुळे २२५.०० | अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
ARR मंडळ, धुळे 
३ नंदुरबार शिक ४८२२.३१ 
एकुण ११९ ५०४७.३१ 
४ रायगड २४ 993.23 | अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ,रायगड,नवी मुंबई 
षु पालघर | ६९३.५० | अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, ठाणे 
नि जळगाव २ १७०.०० | अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, जळगाव 
9 बुलढाणा ४ ११८.४६ | अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, अकोला 
८ नांदेड २ १०९.०८ | अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
९ हिंगोली |; | १५.०० मंडळ, नांदेड 
एकुण ३ १२४.०८ 
शि ० यवतमाळ 3 99.99] अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, यवतमाळ 
शं १ नागपुर ४ २७०.०० | अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, नागपुर 
१२ चंद्रपूर 4 222.00| अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, चंद्रपूर 
१३| गडचिरोली ८ ५०२.२१। अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, गडचिरोली 
एकुण २६१ ११२००.०० 


२. सदरील निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला असुन सदर निधीचे 


वितरण हे खालील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे:- 


पृष्ठ ३१ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


१) सन २०२२-२३ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज भाग-३ परिशिष्ट “ड” मध्ये कामे समाविष्ट असल्याची 
खातरजमा करुनच सोबतच्या विवरणपत्रातील सन २०२२-२३ पर्यंतच्या कामांवरच व प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेतच सदरचा निधी खर्च करण्याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 

२) सोबतच्या यादीत नमुद केल्याप्रमाणे कामनिहाय निधी खर्च करण्यात यावा, यामध्ये कोणत्याही 
प्रकारे बदल करण्यात येऊ नयेत. सदर तरतुदींमध्ये काही अपरिहार्य कारणास्तव बदल करणे 
आवश्यक असल्यास त्याबाबतचा प्रस्ताव सविस्तर कारणमिमांसेसह शासनास सादर करावा. 

३) संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांचेकडून मागणीनुसार भौतिकदृष्टया १०० टक्के पुर्ण झालेल्या 
तसेच प्रगतीपथावर असलेल्या कामांना सदरचा निधी वितरीत करण्यात येत असल्याने प्रस्तुत २६१ 
कामांसाठीच सदर निधीचे विनियोजन करण्यात यावे. 

४) भौतिक व आर्थिकदृष्टया पुर्ण झालेली रस्त्यांची कामे सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाज 
भाग-३ परिशिष्ट “Ss” मधुन वगळण्यासाठीचा विहीत प्रस्ताव १ महिन्याच्या आत शासनास सादर 
करावा.तसेच सदर कामे BEAMS प्रणालीवरुन वगळून त्याची माहिती शासनास सादर करावी. 

५) संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांनी सदरची तरतुद शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग 
क्र.टिएसपी-१०८६/८७१०/प्र.क्र.३१/का.५ दिनांक ९.३.१९९० अन्वये निश्चित केलेल्या आदिवासी 
उपयोजना क्षेत्रातील कामांवरच खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

६) तसेच सदरची तरतूद खर्च करतांना शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.टिएसपी- 
२००३/प्र.क्र.१०१/का-६, दिनांक २६ जुले, २००४ व टिएसपी-२००५/प्र.क्र.५९/का-६, दिनांक १० 
नोव्हेंबर, २००५ मधील अटींचे कटाक्षाने पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

७) वितरीत निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र माहे,जानेवारी, २०२३ पर्यंत शासनास सादर करण्यात यावे. 

८) संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकातील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 


विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२९१२०८३८९९२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. VIJESING 
FATTESING 


VASAVE ; 
(वि.फ.वसावे) 


उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


45038 


६51५७ 


प्रत, 
१) मा.मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खासगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३१ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास,ठाणे/नाशिक/नागपुर/अमरावती. 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,रायगड/ पालघर/ गडचिरोली/ चंद्रपुर/ यवतमाळ/ 
नांदेड/ जळगाव/बुलढाणा/नागपुर/ धुळे/ नाशिक 
९) संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पेण/ जव्हार/ डहाणु/ अहेरी/ 
भामरागड/ चंद्रपुर/ चिमुर/ पुसद/ पांढरकवडा/ किनवट/ कळमनुरी / यावल/ अकोला/ नागपुर/ 
धुळे/ नाशिक/ कळवण/ तळोदा/ नंदुरबार. 
१०) कार्यासन अर्थ-१९/व्यय-१४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
99) कार्यासन-५ , आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१२) निवड नस्ती कार्यासन -६ (अर्थसंकल्प शाखा), आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३१ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव प्र.मा. किंमत | वितरीत करण्यात 

येत असलेला 
निधी 
नाशिक जिल्हा 

झिरपिपंळ ते सोनवणे वस्ती ग्रामा २० रस्ता बांधकाम 

प्रा 20,00 80.00 
करणे. ता देवळा 
वासगांव ते कामदेव मळा रस्ता बांधकाम करणे. ग्रामा- 

२ ४०.०० २२.५० 
७३ ता. देवळा 
रामेश्वर ते प्रजिमा ६१ ला मिळणारा रस्ता बांधकाम करणे. 

रे ४०.०० ४०.०० 
(इजिमा २०४) ता.देवळा 
खुंटेवाडी ते खालप रस्ता बांधकाम करणे. (ग्रा.मा.४) 

1 ९१०.०० ९०.०० 
ता.देवळा 
खडकततळे ते देवपुरपाडे रस्ता बांधकाम करणे. 

4 ४०.०० ४०.०० 
(ग्रा.मा.३७) ता.देवळा 
खामखेडा ते कांगदर रस्ता बांधकाम करणे. (ग्रा.मा.९६) 

६ ४०.०० ९०.०० 
ता.देवळा 
विठेवाडी ते सावळी खामखेडा रस्ता बांधकाम करणे. 

9 20.00 ९०.०० 
(ग्रा.मा.१०४) ता.देवळा 
दहिवड परसुल ग्रामा ६४ परसुल नदीवर पुल व रस्ता 

डी ; १००.०० ४५.०० 
बांधकाम करणे किमी ३/५०० ते ४/०० ता.देवळा 
दहिवड परसुल ग्रामा ६४ रस्ता बांधकाम करणे किमी 

९ १२५.०० ४५.०० 
४/०० ते ५/०० ता.देवळा 
दहिवड परसुल ग्रामा ६४ रस्ता बांधकाम करणे किमी 

त Oo ९०.०० 34.00 
५/०० ते ६/०० ता.देवळा 


पृष्ठ ३१ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव प्र.ममा. किंमत | वितरीत करण्यात 

येत असलेला 
निधी 

तिळवण सरवर दहिंदुले रस्ता प्रजिमा-१४९ किमी 

त ८/२०० मध्ये स्लॅब ड्रेन व संरक्षक भिंत बांधणे. ता. सटाणा ५०.०० ४.३५ 
जि. नाशिक 
तिळवण सरवर दहिंदुले रस्ता प्रजिमा-१४९ किमी 

१२ | ८/५०० मध्ये स्लॅब ड्रेन व संरक्षक भिंत बांधणे. ता. सटाणा ५०.०० ५०.०० 
जि. नाशिक 

a शोवरे ते देवठाणदिगर रस्ता ग्रामा-७१ किमी ०/०० ते en sacs 
१/०० मध्ये संरक्षक भिंतबांधणीसह बांधकाम करणे. न न 

ay | SST ते भिलवाड रस्ता ग्रामा-२९ चे बांधकाम aie 68 
करणे. ता. देवळा 
इजिमा ८३, ते खुंटविहीर ते मोहपाडा रस्त्याचे बांधकाम 

१५ । करणे, कि.मी. १३/०० ते 94/00 इजिमा.८४ ता. २५.०० २५.०० 
सुरगाणा 
साल्हेर भिकारसोंडा सावरपाडा केळझर रस्ता प्रजिमा- 

१६ | 942 किमी ०/०० ते १/१०० चे बांधकाम करणे. ता. ७०.०० १०.०० 
सटाणा जि. नाशिक 

च प्रजिमा-९ ते जामवलेणी रस्ता बांधकाम करणे. ग्रामा- baat suas 
११९ किमी ०/०० ते १/०० ता. कळवण जि. नाशिक 

gf | रागा) ते गोसराणी SIRS हिंगवे रस्ता बांधकाम करणे acs eae 
ग्रामा १७ ता.कळवण 

és करंजखेड ते भावनगर रस्त्यादरम्यान पुलाचे बांधकाम तत bes 


करणे ता. बागलाण जि. नाशिक 


पृष्ठ ३१ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव प्र.मा. किंमत । वितरीत करण्यात 

येत असलेला 
निधी 

प्रजिमा ५५ ते मुंगसे विरगांवपाडा रस्ता बांधकाम करणे 

२० २५.०० २५.०० 
ता. बागलाण जि. नाशिक 
निकवेल ते जोरण रस्ता ग्रामा ५१ बांधकाम करणे ता. 

२१ २५.०० २५.०० 
बागलाण जि. नाशिक 
चौधाणे ते जोरण कपालेश्वर रस्ता इजिमा ७ ता. बागलाण 

२२ २५.०० २५.०० 
जि. नाशिक 
जोरण ते दहिंदुले रस्त्याचे बांधकाम करणे इजिमा ९७ ता. 

२२ २५.०० २५.०० 
बागलाण जि. नाशिक 
विसापुर ते तिळवणबारी रस्ता बांधकाम करणे ग्रामा ९९ 

२४ ६०.०० ६०.०० 
ता.कळवण 
पठावे सावरपाडा रस्ता ग्रामा १३० कि.मी ३/०० ते ५/०० 

२५ । मध्ये सा.क्र. ४/५०० मध्ये हत्ती नदीवर पुलाचे बांधकाम ६३.०० ६३.०० 
करणे ता.सटाणा जि.नाशिक 
दगडी साकोडे मोठे साकोडे रस्ता किमी २/०० ते ४/०० 

२६ | ग्रामा-१४ पाईप मोरीसह रस्त्याची रस्ता बांधकाम करणे. ४०.०० ४०.०० 
ता. सटाणा 
रामा २२ ते चिंचपाडा रगतविहीर ते गुजरात हद्द इजिमा 

२७ | ८२ किमी ०/०० ते ७/०० रस्त्याचे बांधकाम करणे ता. ६०.०० ४०.०० 
सुरगाणा जि. नाशिक 

3 नरुळ, कन्हेरवाडी, आठंबे,ओतुर रस्ता बांधकाम करणे वि ग 

0,00 0,00 

ग्रामा ४० किमी. 0/00 ते ४/५०० ता.कळवण 
रामा २१ चिखलीपाडा ते रामा २७ (ग्रामा १३४ व ग्रामा ६८) 

२९ ४०.०० ३०.०० 


रस्ता बांधकाम करणे किमी. ०/०० ते १/८०० ता.कळवण 


पृष्ठ ३१ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव प्रमा. किंमत वितरीत करण्यात 

येत असलेला 
निधी 

करंजखेड भावनगर रस्ता ग्रामा-४ किमी ०/०० ते १/३०० 

३० : ५०.०० ३०.०० 
मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता. सटाणा, जि.नाशिक. 
आळीवपाडा शिराटा पुलाचे बांधकाम करणे. ता. सुरगाणा 

२१ 290,00 ६०.०० 
जि. नाशिक 
कळवण खु. ते कळवण ग्रा.मा. ६९ कि.मी. ०/०० ते २/०० 

२२ . ८०.०० ३०.०० 
रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता. कळवण जि. नाशिक 
मुरकुरे डांगसौंदाणे रस्ता ग्रामा-७८ किमी ०/४०० मध्ये 

३३ - (9०.०० २०.०० 
पाईप मोरी बांधणे. ता. सटाणा, जि. नाशिक 
दगडी साकोडे मोठे साकोडे रस्ता किमी. ०/६०० ते 

३४ । 2/00 ग्रामा-१३४ पाईप मोरीसह रस्त्याचे बांधकाम करणे. ६०.०० १०.०० 
ता. सटाणा, जि. नाशिक 
वाठोडा गांधीनगर रस्ता किमी ०/०० ते २/०० ग्रामा-५८ 

३५ | पाईप मोरीसह रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता.सटाणा, ६०.०० १०.०० 
जि.नाशिक 
सावरपाडा वठावेदिगर रस्ता ग्रामा-१३० किमी ०/०० ते 

३६ =| १/०० मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता. सटाणा, ५०.०० २०.०० 
जि.नाशिक 
भिलदर ते वरचे भिलदर ग्रामा-११८ किमी ०/०० ते १/०० 

3 र ५०.०० २५.०० 
मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता. सटाणा, जि. नाशिक 
मोहपाडा ते वडारळे ग्रामा ६9 रस्ता तयार करणे. ता. 

३८ ४०.०० ३०.०० 
कळवण 
प्रजिमा-४७ ते कुंडाणे ग्रामा-४५ चे बांधकाम करणे. 

38 ६५.०० २५.०० 
सा.क्र.०/०० ते १/५००, ता. कळवण,ज. नाशिक 


पृष्ठ ३१ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव प्रमा. किंमत वितरीत करण्यात 
येत असलेला 
निधी 
खडकी ते निमपाडा ग्रामा ६२ रस्ता तयार करणे. ता. 
४० ४०.०० ३५.०० 
कळवण 
रामा २१ ते लखानी ग्रामा १७८ रस्ता तयार करणे. ता. 
४१ ७५.०० ५०.०० 
कळवण, जि. नाशिक 
जुने बेज ते बीजोरे ग्रामा ७१ रस्ता बांधकाम करणे. ता. 
४२ ८०.०० ७०.०० 
कळवण जि. नाशिक 
a भिमखेत जोडरस्त्याचे बांधकाम करणे. किमी ०/०० ते ; ai 
न ०.०० .00 
१/०० चे बांधकाम करणे. ता. सटाणा जि. नाशिक 
es देवळा ते विठेवाडी रस्ता ग्रामा-३६ किमी ०/०० ते १/०० : ; 
री 00,00 00,00 
चे बांधकाम करणे. ता. देवळा जि. नाशिक 
दह्याणे ते बार्ड रस्ता बांधकाम करणे. ता. कळवण जि. 
oY ४५.०० ९.०० 
नाठिक 
प्रजिमा-४७ ते ओतुर मोरेवस्ती रस्ता बांधकाम करणे. ता. 
४६ १००.०० १००.०० 
कळवण 
४७ । रामा २१ ते चिंचबारी रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.कळवण १००.०० १००.०० 
रामा २० ते कोल्हापुरी फाटा कळवण खु. रस्त्याचे 
४८ र १००.०० १००.०० 
बांधकाम करणे ता.कळवण 
se, || Pet ते रामा-२७ रस्ता बांधकाम करणे.ग्रामा-८९ He क 
-०20 .0O 
किमी 9/00 ते 2/00 ता. कळवण 
मधुरी ते राक्षसभवन रस्त्याचे बांधकाम करणे, कि.मी. 
५० २५.०० २५.०० 


3/400 ते ५/५०० ग्रा.मा. ४४ ता. सुरगाणा 


पृष्ठ ३१ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव प्र.मा. किंमत । वितरीत करण्यात 
येत असलेला 
निधी 
ठाणगाव ते ठाकूरपाडा रस्त्याचे बांधकाम करणे, कि.मी. 
५१ २५.०० २५.०० 
०/०० ते १/०० ग्रा.मा. १२६ ता. सुरगाणा 
व खिराटमाळ ते मांडवा रस्ता ग्रामा ९ किमी ०/०० ते ५/०० र त्व 
; 0,00 हे 
ठ रस्त्याचे बांधकाम करणे ता. सुरगाणा जि. नाशिक ये. 
रामा-२१ ते तिवसेमाळ रस्त्याची सुधारणा करणे 
43 ४०.०० ३३.०० 
ता.सुरगाणा जि.नाशिक 
गोणदगड ते झारणीपाडा रस्त्याची सुधारणा करणे 
4% 20,00 १६.५० 
ता.सुरगाणा जि.नाशिक 
अलंगुण ते नाईकपाडा रस्त्याची सुधारणा करणे (ग्रामा) 
५५ रुरगागा जि.नाशिक २०.०० १९.२५ 
ता. जि. 
टर राज्य महामार्ग क्र.३० ते बेजे रस्त्याचे बांधकाम करणे ; a 
त्यंबके 0,00 .090 
कि.मी. १/४०० ते ४/०० ता.त्र्यंबकेश्वर 
अलंगंण ते तोरणडोंगरी रस्त्यावर कि.मी. ५/०० ते ८/०० 
4 . fra ai 24.00 24.00 
मध्ये संरक्षक भिंत बांधणे इजिमा-१३८ ता.सुरगाणा 
गा कोडीपाडा ते कहांडोळचोंड रस्ता बांधकाम करणे, ie si 
00 mere) 
४८ | Ref, 0/00 ते 2/00 ग्रा.मा. ४२ ता.सुरगाणा > ; 
रामा-२१ ते जयपुर गंगापुर कानाशी रस्ता बांधकाम 
48 24.00 २५.०० 


पृष्ठ ३१ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव प्र.मा. किंमत | वितरीत करण्यात 
येत असलेला 
निधी 
वरखेडा ते करमाळा रस्ता बांधकाम करणे ग्रामा२४ किमी 
६० २५.०० २५.०० 
१/०० ते २/०० ता. कळवण 
पेठ URE चिरापल्ली हरसुळ आडगाव देवळा प्रजिमा १४ 
६१ | कि.मी. 3६/३०० ते ४१/०० चे बांधकाम करणे २००.०० २००.०० 
ता.त्र्यंबकेश्वर 
Bs रवळगाव ते नाळेगाव रस्ता ग्रामा- ९४ कि.मी.3/०० ते वर त 
दिंडोरी .90 .90 
४/०० रस्त्याची सुधारणा करणे. ता. १ 6 
व जामलेफाटा ते पळशी रस्ता बांधकाम करणे ता. पेठ न द 
.0O0 ,OO 
किमी. 2/400 ते ४/०० ता.पेठ ; 
दह्याने जांबुटके पिंपळणारे ग्रामा १३८ वर पुलाचे 
६४ रव GRY ; 400,00 ८०.०० 
बां a. चांदवड, जि. नाशिक 
वडाळा ते भुत्याने रस्ता ग्रामा.१२० रस्त्याचे बांधकाम 
६५ : 900.00 ८०.०० 
करणे. ता. चांदवड, जि. नाशिक 
ते देवळा कांचनबारी शिंदे ग्रामा.२०१ रस्त्याचे बांधकाम : री 
; 00,00 0,00 
करणे. ता. चांदवड, जि. नाशिक 
2G वरखेडा ते कादवा कारखाना ते मातेरेवाडी रस्त्याचे - : 
‘i दिंडोरी .90 0,00 
बांधकाम करणे. ता. दिंडोरी जि. नाशिक ; 
री प्रजिमा १० (बा-हे) ते वांगणपाडा भुंगू रस्त्याचे बांधकाम Si mf 
.0O0 ,OO 
करणे किमी १/०० ते 2/00 ग्रा.मा. ११९ ता. सुरगाणा त ी 
रामा.२२ ते घारगबुडा रस्ता बांधकाम करणे किमी १/०० 
६९ सुरगाणा २५.०० २५.०० 
ते ३/०० ग्रा.मा-१८ ता. सुरगाणा 
वरखेडा ते देशमुख वस्ती रस्ता बांधकाम करणे. ग्रामा-२६ 
go २०.०० २०.०० 


ता. दिंडोरी 


पृष्ठ ३१ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


करणे. ता. तळोदा 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव प्र.ममा. किंमत | वितरीत करण्यात 

येत असलेला 
निधी 

OM ते होखरेवस्ती ते जांबुटके रस्ता बांधकाम करणे 

७१ gieae (94.00 ७3.५० 
ग्रामा १९१ कि.मी.०/०० ते २/५०० ता. 

रं कांचनबारी (प्रजिमा ६१) ते शिंदे रस्ता बांधकाम करणे ता besa 
कि.मी.०/०० ते 9/200 ; 
अंजनेरी ते मुळेगांव जातेगांव रस्ता बांधकाम करणे किमी. 

७३ ee (94.00 ७४.९० 
१/०० ते ४/०० प्रजिमा १९ ता. 

as कसबे वणी रा.मा. २७ ते वडवाडी तिसगाव रस्ता तयार व oe 
करणे. ग्रामा ३२६ ता. दिंडोरी जि. नाशिक । । 
दहेगाव लखमापूर कादवा म्हाळुंगी रस्ता तयार करणे. 

७५ । इजिमा ६३ कि.मी. ०/०० ते ३/५०० ता. दिंडोरी २००.०० १२.९९ 
जि.नाशिक 

७५ । एकुण नाशिक जिल्हा ४६४३.०० ३११९ .२४ 
नंदुरबार जिल्हा 

जि अमळलपाडा गाव अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे २०.०० २०.०० 

२ | रामपुर गाव अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे २०.०० २०.०० 

र प्रजिमा-१ ते बंधारा रस्त्याचे बांधकाम करणे. ग्रामा-६७ aust sais 
ता. तळोदा 

४ भवर ते हलालपुर रस्त्याचे सुधारणा करणे. ता. तळोदा ३०.०० ३०.०० 

५ | मोरवड प्रतापपुर ग्रामा-२७ रस्त्याचे बांधकाम करणे. ५०.०० ५०.०० 

ह झिरी ते भाबलपुर रस्ता ग्रामा-४३ रस्त्याचे बांधकाम aes शकलो 


पृष्ठ ३१ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव प्र.मा. किंमत | वितरीत करण्यात 

येत असलेला 
निधी 

पिंपरपाडा ते सोरापाडा रस्ता ग्रामा-४९ रस्त्याचे बांधकाम 

७ ३५.०० ३५.०० 
करणे. ता. तळोदा 
बंधारा ते खर्डी रस्ता ग्रामा-३२ रस्त्याचे बांधकाम करणे. 

८ ४५.०० ४५.०० 
ता. तळोदा 
सलसाडी ते प्रतापपुर रस्ता ग्रामा-८२ रस्त्याचे बांधकाम 

8 ४५.०० ४५.०० 
करणे. ता. तळोदा 
प्रजिमा-१ ते सितापावली रस्ता इजिमा-१८ रस्त्याचे 

क oO 4 ९०.०० ७०.०० 
बांधकाम करणे. ता. तळोदा 
राणापुर ते सोरापाडा रस्ता ग्रामा-५४ रस्त्याचे बांधकाम 

र १3 ९०.०० ४०.०० 
करणे. ता. तळोदा 
मालदा ते करडे रस्ता ग्रामा-७३ रस्त्याचे बांधकाम करणे. 

१२ ३५.०० ३५.०० 
ता. तळोदा 

१३ ।मोदलपाडा ते सतोना रस्ता ग्रामा ९९ चे बांधकाम करणे. २०.०० २०.०० 

१४ । लक्कडकोट ते खर्डी रस्ता ग्रामा २१ चे बांधकाम करणे. २०.०० २०.०० 

१५ । दलेलपूर ते रायपूर रस्ता ग्रामा १५ चे बांधकाम करणे. २०.०० २०.०० 
गणेश बुधावल ते खांडसरी रस्त्याचे बांधकाम करणे 

१६ १५०.०० १००.०० 
ता.तळोदा 
गणेश बुधावल ते कालीबेल रस्त्याचे बांधकाम करणे 

१७ १५०.०० १००.०० 
ता.तळोदा 
बुधावल ते धवळीविहीर रस्ता बांधकाम करणे. ग्रामा-७९ 

१८ १००.०० १००.०० 
ता. तळोदा 
राजविहीर ते बेळीपाडा रस्ता बांधकाम व 

१९ ६०.०० ६०.०० 


जलनिस्सारणाची कामे करणे. ता. तळोदा 


पृष्ठ ३१ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव प्रमा. किंमत वितरीत करण्यात 

येत असलेला 
निधी 

रेवानगर ते राजविहीर रस्ता जलनिस्सारणाची कामे 

२० (9५.०० ६०.०० 
करणे. ता. तळोदा 

२१ ।काझीपुर ते चिनोदा रस्ता बांधकाम करणे. ता. तळोदा ७५.०० ६०.०० 
रामपुर ते वाण्याविहीर रस्त्यावर लहान पुल बांधणे. ता. 

२२ ९०.०० ५०.०० 
तळोदा 

ढु प्रजिमा-१ ते शासकीय आश्रमशाळा अमोणी रस्ता : ह 

द 0,00 0,00 

बांधकाम करणे. ता. तळोदा 
धवळीविहीर ते प्राथमिक आरोग्य केंद्र रस्ता कॉक्रीट 

QV . ६०.०० ३०.०० 
बांधकाम करणे. ता. तळोदा 
रा.म.७५३ ब ते शासकीय आश्रमशाळा शिर्वे रस्ता 

२५ ; 900,00 900,00 
बांधकाम करणे. इजिमा-७ ता. तळोदा 
खरवड ते बोरद रस्ता इजिमा-८ बांधकाम करणे. ता. 

२६ १००.०० १००.०० 
तळोदा 
इजिमा-६३ ते केळपाडा शोतगांव रस्ता ग्रामा-१५ चे 

२७ , २८.०० २०.०० 
बांधकाम करणे. ता. नवापुर 
हनुमंतपाडा ते वांझळे इजिमा-४४ चे बांधकाम करणे. ता. 

२८ ४०.०० ३०.०० 
नवापुर 
प्रजिमा-२६ वावडी बिलगव्हाण चेडापाडा रस्त्यावर 

२९ । जलनिस्सारणाचेकामे करणे. किमी ७/०० ते १०/०० ३०.०० २५.०० 
ग्रामा-१४४ ता. नवापुर 
वावडी चिचपाडा रस्ता बांधकाम करणे. ग्रामा-६४ ता. 

३० ३०.०० २५.०० 
नवापुर 


पृष्ठ ३१ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव प्र.मा. किंमत | वितरीत करण्यात 

येत असलेला 
निधी 

तिळासर उंचीऱोवडी जामणपाडा रस्ता ग्रामा-१३ चे 

२१ र्‍ ४०.०० ३०.०० 
बांधकाम करणे. ता. नवापुर 
रामा-६ ते गंगापुर ते नानगीपाडा ग्रामा-१ वर बांधकाम 

३२ ६५.०० ६.०० 
करणे. ता. नवापुर 

३३ | चिंचपाडा केलपाडा रस्ता इजिमा ६३ बांधकाम करणे. ४०.०० ३०.०० 
करंजी खु. ते सुकाफळी रस्ता ग्रामा १४६ चे बांधकाम 

२४ ३०.०० २७.०० 
करणे. 
पांघरण ते मेनतलाव बिळगव्हाण रस्ता ग्रामा-४६ रस्ता 

34 . 30,00 २५.०० 
बांधकाम करणे. . ता. नवापुर 

Se वाटवी पाचंबा बिलीपाडा बंधारे रस्ता ग्रामा-८ वर द व 

ही; é mOxe) 0,00 

जलनिस्सारण व स्लेंब SA बांधकाम करणे. ता. नवापुर 
श्रावणी नवापाडा ढोंग रस्ता इजिमा३१ चे बांधकाम 

30 . 30,00 २५.०० 
करणे. ता. नवापुर जि. नंदुरबार 
पितवी टाकळीफळी वडसत्रा ग्रामा ४७चे बांधकाम करणे. 

३८ : 30,00 २५.०० 
ता. नवापुर जि. नंदुरबार 
चिचपाडा केलपाडा सोनारे इजिमा ६३ किमी ०/०० ते 

३९ । २/०० पुलाच्या बाजुस संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे. २५.०० १५.०० 
ता.नवापूर, जि. नंदुरबार. 
महालकडू ते तारापूर या रस्त्यावर ग्रामा १५८ येथे ढापा 

४० र २५.०० १०.०० 
ड्रेन बांधणे, ता. नवापूर, जि. नंदुरबार. 
अंजने वासदा जामदा इजिमा ६३ किमी ०/०० ते ८/०० या 

४१ २५.०० १५.०० 


रस्त्यावर सरंक्षण भिंत बांधणे, ता. नवापूर, जि.नंदुरबार. 


पृष्ठ ३१ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव प्र.मा. किंमत | वितरीत करण्यात 

येत असलेला 
निधी 

रा.मा. ५३, गंगापूर -अंठीपाडा रस्ता ग्रामा १ किमी 

४२ | १/५००ते ३/५०० चे बांधकाम करणे. ता. नवापूर, २५.०० १०.०० 
जि.नंदुरबार 
प्रजिमा-२६ ते चिंचपाडा- दारुभट्ठी-केलपाडा रस्ता ग्रामा 

४३ | 993 किमी ०/०० ते २/५०० चे बांधकाम करणे. २५.०० २०.०० 
ता.नवापूर, जि. नंदुरबार 
वडफळी ते Bet रस्ता ग्रा.मा. ७२, किमी ०/०० ते ५/०० 

5४ ी ी २५.०० १५.०० 
रस्ता बांधकाम करणे. ता. नवापूर, जि. नंदुरबार. 
चिकारीफळी ते दठारथफळी रस्ता ग्रामा ११८ कि.मी. 

४५ ।०/००ते २/५०० रस्ता बांधकाम करणे. ता.नवापूर, २५.०० १५.०० 
जि.नंदुरबार. 
आंबाफळी ते दठारथफळी रस्ता ग्रामा २०३ किमी. ०/०० 

४६ , , २५.०० १०,०० 
ते १/०० रस्ता बांधकाम करणे. ता. नवापूर, जि.नंदुरबार 
प्रजिमा १९ आंबाफळी राममा टाकळीफळी रस्ता बांधकाम 

8७ डं २५.०० १०.०० 
करणे. ता. नवापूर जि. नंदुरबार 
खेकडा कोकणीपाडा गायमुख ग्रामा ७२ किमी ०/०० ते 

8d : २५.०० १०.०० 
४/५०० रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता. नवापूर जि.नंदुरबार 
नागझरी ते चेडापाडा किमी २ बांधकाम करणे. ता. 

४९ ; ५०.०० २०.०० 
नवापूर,जि नंदुरबार 
चेडापाडा-बिलीपाडा-देवलीपाडा रस्ता ग्रामा-७६ किमी 

Yo ०/०० ते ३/५०० चे बांधकाम करणे. ता. नवापूर, ९०.०० २५.०० 


जि.नंदुरबार 


पृष्ठ ३१ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव प्र.मा. किमत | वितरीत करण्यात 

येत असलेला 
निधी 

आमलाण-खाबदा ( गुजरात राज्यसीमेपर्यंत) रस्ता ग्राम- 

५१ । ७८ किमी.०/०० ते ३/०० चे बांधकाम करणे. ९०.०० २५.०० 
ता.नवापूर,जि नंदुरबार 
आमलाण-मोगलबारा (गुजरात राज्य सीमेपर्यंत) रस्ता 

५२ । ग्राम-१३५ किमी.०/०० ते ३/०० ता. नवापूर, ७८.०० ३०.०० 
जि.नंदुरबार 

ia भादवड-मळवाण-नवापाडा ग्रामा-४२ किमी ०/०० ते ey ; 

डड “ .90 0,00 

9/400 चे बांधकाम करणे. ता. नवापूर,जि नंदुरबार न 
Jel ते वडफळी रस्ता ग्रामा-9५ किमी ०/०० ते ३/०० चे 

७041 : > ११०.०० 80.00 
बांधकाम करणे. ता. नवापूर,जि नंदुरबार 
करजी बु. मोहन पाडा सोनखडके रस्ता ग्रा.मा.१७ 

५५ : ५५.०० ३०.०० 
कि.मी.०/०० ते ३/०० बांधकाम करणे. ता. नवापूर 
कोळदा सोनखडके इजिमा ३६ कि.मी. ०/०० ते १/८०० 

५६ . ४०.०० २०.०० 
रस्ता बांधकाम करणे. ता. नवापूर 
नागझरी सरी इजिमा ३६ कि.मी. १२/०० ते १६/९०० 

५७ , ५०.०० २०.०० 
रस्ता बांधकाम करणे. ता. नवापूर 
बोकडमाळ ते प्रजिमा ३० ग्रा.मा. ५७ कि.मी. ०/०० ते 

YC व ५०.०० २०.०० 
कि.मी. ३/०० रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता. नवापूर 
सिगसपुर ते प्रजिमा-१ रस्त्याचे बांधकाम करणे. इजिमा- 

48 ५०.०० २५.०० 
८ ता. तळोदा 
रामा-६ ते सुंदरद रस्त्यावर गावात स्लंबडरेन बांधणे. जि. 

६० ७०.०० ३०.०० 


नंदुरबार 


पृष्ठ ३१ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव प्रमा. किंमत | वितरीत करण्यात 

येत असलेला 
निधी 
ue इजिमा-४६ ते खुंटामोडी भिलपाडा रस्ता ग्रामा-८७ किमी द डु 
‘ 00 .090 

०/०० ते १/३०० चे बांधकाम करणे. ता. धडगांव ॅ 
कंकाळमाळ ते पाटीलपाडा रस्त्याचे बांधकाम करणे व 

६२ | जलनिस्सारणाचेकामे करणे. किमी ०/०० ते 3/00 ग्रामा- १५०.०० १५०.०० 
१०३ ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार 
खापर कोराई ते इलेक्ट्रीक सबस्टेशन पर्यंत रस्ता इजिमा 

&3 8 ‘ ५०.०० ५०.०० 
६८ चे बांधकाम करणे ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार 
राम मा ७५३ ब हायवेपासुन मक्राणीफळी मस्जिद पर्यंत 

६४ ।५००मी रस्ता कॉँक्रीटी करण करणे व कॉक्रीट गटार ७५.०० ७५.०० 
बांधणे इजिमा ४२ ता.अक्कलकुवा जि. नंदुरबार 
राममा ७५३ ब पासुन तळोदा नाका ते मक्राणीफळी 

६५ । इजिमा ४२ रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.अक्कलकुवा जि. ७०.०० ७०.०० 
नंदुरबार 
ब्राम्हणगाव ते कोलवान रस्ता ग्रामा ४७ चे बांधकाम करणे 

&& ; ५०.०० ५०.०० 
ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार 
रामपुर ते होकलापाणी रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता. 

६७ (१०.०० (90.०० 
अक्कलकुवा किमी ०/०० ते २/०० ता. अक्कलकुवा 
तालंबा ते महुखाडी रस्त्याचे जलनिस्सारणासह बांधकाम 

६्ट ३०.०० ३०.०० 
करणे. ता. अक्कलकुवा 
प्रजिमा-१ ते खडके रस्ता ग्रामा-१ चे बांधकाम करणे. ता. 

६९ २०.०० २०.०० 


अक्कलकुवा 


पृष्ठ ३१ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


अक्कलकुवा जि. नंदुरबार 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव प्र.मा. किंमत | वितरीत करण्यात 

येत असलेला 
निधी 

काकडीआंबा ते खडकुना रस्त्याची बांधकाम करणे. 

७9० ; 30,00 30,00 
(इजिमा-२० ते ग्रामा-३५) ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार 
खापर-मच्छीमार गल्ली ते ब्राम्हणगाव रस्ता इजिमा ६८ चे 

७१ ! 9 ५०.०० ५०.०० 
बांधकाम करणे ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार 
मोराबा महुखाडी TASER मार्ग (ग्रामा-७) रस्ता तयार व 

(9२ २५.०० २५.०० 
मजबुतीकरण करणे. ता. अक्कलकवु 
इजिमा-२ ते कात्रा सेळबारपाडा चिखलटी रस्ता ग्रामा- 

(93 : , १२०.०० ६०.०० 
१११ वर पुलाचे बांधकाम करणे ता. धडगांव 
ओरपा ते मालपाडा ते कोठारीपाडा रस्त्याचे बांधकाम 

७४ ४५.०० २०.०० 
करणे. ता. अक्कलकुवा 
चणवाई देवबारा ते पाटीलपाडा रस्ता किमी ०/०० ते 

(94 , 34.00 २०.०० 
२/०० चे बांधकाम करणे. ता. अक्कलकुवा 
इजिमा-४७ ते निबापाटी रस्त्याचे बांधकाम करणे. व 

७६ । जलनिस्सारणाचेकामे करणे. किमी ०/०० ते ४/०० ता. १२०.०० ११३.१४ 
अक्कलकुवा 

og सावरपाडा ते नेंदवन खु: ते नेदवन रस्त्याचे बांधकाम ats aise 

0,00 .O 

करणे. किमी 0/00 ते २/०० ता. अक्कलकुवा र 
महुखाडी ते मोरंबा रस्त्यावर पुल बांधकामासह बांधकाम 

७८ ६०.०० ३७.०० 
करणे. 
रामा-४ ते नयनशेवडी रस्त्यावर पुलबांधकामावर संरक्षण 

७९ | भिंतसह रस्त्याचे बांधकाम करणे. १.५० किमी ता. १००.०० १३.०० 


पृष्ठ ३१ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव प्र.ममा. किंमत | वितरीत करण्यात 

येत असलेला 
निधी 

वेळावद ते धुळवद रस्ता ग्रामा-८९ चे बांधकाम करणे. 

८० : 20,00 20.00 
ता.जि. नंदुरबार 
नंदुरबार ते राकसवाडे (यमुना नगर) ग्रामा-२०६ चे 

८१ : : १५.०० १५.०० 
बांधकाम करणे. ता.जि. नंदुरबार 
नळवे ते करजकुपे ग्रामा १३६ रस्ता बांधकाम करणे.ता. 

८२ : ३५.०० ३५.०० 
नंदुरबार 

८३ ।रामा६ते रामा १४५ रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.नंदुरबार ९०.०० ९०.०० 
टोकरतलाव (प्रजिमा-५३) ते विरचक प्रजिमा-५८ पर्यंत 

८४ | रस्ता रुंदीकरण व स्लॅंबड्रेन बांधकाम करणे. 400,00 400,00 
ता.जि.नंदुरबार 
हनुमंतपाडा ते वांझळे इजिमा-४४ चे बांधकाम करणे. ता. 

८५ ४०.०० 32.00 
नवापुर 
पिंपळोद कोठर्ली शिरवाडे ते प्रजिमा ५४ रस्ता बांधकाम 

LE . ८५.०० ५०.०० 
करणे. ता. नंदुरबार 
रामा ६ ते उमर्दे कोठली ग्रामा १७८ रस्त्याचे बांधकाम 

CY i ९०.०० ९०.०० 
करणे ता.नंदुरबार 
पथराई ते (निझर ) गुजरात हद्दीपर्यंत रस्ता बांधकाम 

CC i ९५.०० ९५.०० 
करणे. ग्रामा-३१ ता.जि. नंदुरबार 
नंदुरबार ते पातोंडे बालाजीनगर २ जोडरस्ता बांधकाम 

८९ १०.०० १०.०० 
करणे 
आमलाड ते बहुरुपा रस्ता बांधकाम करणे. ग्रामा-४० ता. 

९० २५.०० २५.०० 


तळोदा 


पृष्ठ ३१ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव प्रमा. किंमत | वितरीत करण्यात 

येत असलेला 
निधी 

नंदुरबार नळवे रस्ता प्रजिमा-२८ पासुन करजकुपे शिव 

९१ रस्थाव वनकर 5 नंदुरबार ४२.०० ४२.०० 
रस्ता बां . ता.जि. नंदुरबार 
बद्रिझीरा ते सुंदरदे रस्ता ग्रामा २५ बांधकाम करणे. ता. 

२९२ . ५०.०० ५०.०० 
जि. नंदुरबार 
रामा११ते सुंदरदे रस्ता गावाजवळ संरक्षक भिंत बांधणे. 

83 . ५०.०० ५०.०० 
ता. जि. नंदुरबार 
नवागांव ते प्रजिमा-२६ रस्ता ग्रामा-७७ वर स्लॅब ड्रेन 

Kees : 20,00 80.00 
बांधणे. ता. नवापुर 
कुंभारपाडा ते भवानीपाडा ते रस्ता ग्रामा-१६३ चे 

९५ न री ६०.०० ३७.०० 
बांधकाम करणे. ता.जि. नंदुरबार 
पामोडा होळ हवेली रस्ता ग्रामा १६२ कि.मी. ०/०० ते 

९६ : : (90,00 (90.0० 
२/०० रस्त्याचे बांधकाम करणे ता.नंदुरबार 
करणखेडा ते उमदे बु. ग्रामा १४० रस्ता बांधकाम करणे. 

९५७ ; नंदुरबार १२५.०० ११५.०० 
ता. नंदुरबार 
रा.म.७५३ब ते घुली रस्ता बांधकाम करणे. ग्रामा-७७ 

र्ट न १२५.०० ५०.०० 
ता.जि. नंदुरबार 

gg. लता ते तुळाजा प्रजिमा-१ रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता. ai a 

00 र 

तळोदा ; 
लहान शहादा ते शिदे रस्ता बांधकाम करणे. ग्रामा-२ 

00 १ ९०.०० ५०.०० 
ता.जि. नंदुरबार 
खोडसगांव ते लहान शहादा रस्ता बांधकाम करणे. 

or री १००.०० ५०.०० 
ग्रामा-५५ ता.जि. नंदुरबार 


पृष्ठ ३१ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव प्र.मा. किंमत । वितरीत करण्यात 

येत असलेला 
निधी 

राम ७५२ते बर्डीपाडा रस्ता ग्रा मा ९८ बांधकाम करणे. 

१०२ ० ५०.०० ५०.०० 
ता. जि. नंदुरबार 
महुखाडी ते खडकुना रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता. 

१०३ अक्कलकुवा १२५.०० १२५.०० 
अक्कलकुवा 
नवापाडा ते डोडवा रस्ता चे बांधकाम करणे. ता. 

१०४ ; ५०.०० ५०.०० 
अक्कलकुवा जि. नंदुरबार 
आमलीफळी ते रेथी रस्ता ग्रामा-४८ चे बांधकाम करणे. 

१०५ ५०.०० ३०.०० 
ता. अक्ककुलवा 
अक्कलकुवा येथील आयटीआय जवळ नदीकिनारी 

१०६ , गित दा ३०.०० २०.०० 
संरक्षक भिंत बांधकाम करणे. ता. अक्कलकुवा 
अक्कलकुवा गावात वरखेडी नदी किनारी संरक्षक 

१०७ पिती ai ५०.०० ३०.०० 
भिंतीचे बांधकाम करणे. ता. अक्कलकुवा 
ग्रामा-१२ ते विजयसिंगनगर दुधाळे शिवार रस्त्याचे 

१०८ , २५.०० २५.०० 
बांधकाम करणे. ता. जि. नंदुरबार 
कोठली ते निंबोणी रस्ता ग्रामा-३६ चे बांधकाम करणे. 

१०९ ी २०.०० २०.०० 
जि. नंदुरबार 
नेंदवान बु: ते नेंदवान खु: खुर्चीमाळ रस्त्याचे बांधकाम 

io 200,00 200,00 
करणे. ता. अक्कलकुवा 
वालंबा माथकुट ते निंबापाडी रस्त्यावर २ पुल बांधकाम 

गो, ११ ८०.०० ६०.०० 
करणे. ता. अक्कलकुवा 

क. एकुण नंदुरबार जिल्हा ६३१७.०० ४८२२.३१ 


पृष्ठ ३१ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव प्रमा. किंमत | वितरीत करण्यात 

येत असलेला 
निधी 
धुळे जिल्हा 

हिसाळे महादेव रस्ता प्रजिमा-९ किमी ३/८००, ६/९००, 
७/३००, ९/६०० मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे व 

* ; ९०.०० ४०.०० 
किमी ०/०० ते १४/४०० मध्ये जलनिस्सारण, संरक्षक 
कामे करणे. ता. शिरपुर 
चोंदी झेडेअंजन पनाखेड रस्ता प्रजिमा-६ कि. मी. १०/०० 

२ ते 92/00 मध्ये रुदीकरणासह जलनिस्सारणाचेकामे १२०.०० २३.५९ 
करणे. ता. शिरपुर 
बोराडी न्यु. बोराडी उमदे THATS पळासनेर रस्ता 

३ प्रजिमा-५ किमी २/०० ते ८/४०० मध्ये रुंदीकरणासह १७५.०० ५१.४१ 
बांधकाम करणे. ता. शिरपुर 
बोराडी न्यु बोराडी उमर्द वकवाड पळासनेर रस्ता 

४ | प्रजिमा-५ किमी १/८०० वर लादीमोरीचे बांधकाम करणे. १०.०० १०.०० 
ता. शिरपुर 
बोराडी न्यु बोराडी उमर्द वकवाड पळासनेर रस्ता 

4 प्रजिमा-५ किमी ४/५०० वर पुलास संरक्षक भिंतीचे १०.०० १०.०० 
बांधकाम करणे. ता. शिरपुर 
बोराडी न्यु बोराडी उमर्द वकवाड पळासनेर रस्ता 

६ प्रजिमा-५ किमी ८/२०० मध्ये लादीमोरी बांधणे. ता. १०.०० १०.०० 
शिरपुर 
बोराडी न्यु बोराडी VAC वकवाड पळासनेर रस्ता 

७  । प्रजिमा-५ किमी ८/४०० मध्ये लादीमोरी बांधणे. ता. १०.०० १०.०० 


शिरपुर 


पृष्ठ ३१ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव प्र.मा. किंमत | वितरीत करण्यात 

येत असलेला 
निधी 

री रामा ४ ते तोंदे रस्ता बांधकाम करणे ग्रामा ११ किमी fee er 
०/०० ते २/०० ता. शिरपुर जि. धुळे न । 

८ एकुण धुळे जिल्हा ४९५.०० २२५.०० 

गडचिरोली जिल्हा 

कारमपल्ली ते तोडसा मुख्य रस्ता खडीकरण करणे. ता. 

घा ५०.०० ४८.९२ 
एटापल्ली 
जिजावंडी टोला ते राज्यसिमा पर्यंत रस्त्याचे खडीकरण 

Q करणे ५०.०० ४८.२९ 
. ता. एटापल्ली 
बेज्जुरपल्ली ते बाबलाई रस्ता बांधकाम करणे. ता. 

3 ५०.०० ५०.०० 
बामरागड 
मेनरोड ते नेलगुडा रस्त्याचे खडीकरण करणे. ता. 

8 ५०.०० ५०.०० 
बामरागड 
सिरोंचा - नगरम रस्त्याची किमी. २/०० मध्ये पुलाचे 

षु र सिरोंचा १५०.०० (१०.०० 
बांधकाम करणे ता. जि. गडचिरोली 
चंद्रपूर-लळोहारा-अजयपूर-जानाला-मुल-चामो्शी-घोट- 
मुलचेरा-आलापल्ली- अहेरी-बेजुरपल्ली ते रामा क्र.३७० 

& : 440.00 ३०.०० 
किमी. २०१/९७० मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम करणे. 
ता.सिरोंचा जि.गडचिरोळी 
कोटमी पैडी जडेगाव राजोली रस्त्याला जोडणाऱ्या 

७ लेखाटोला पोचमार्गाचे बांधकाम करणे. किमी ०/०० ते ३३.०० ३३.०० 
०/२५० 
कोटमी पैडी जडेगाव राजोली रस्त्याला जोडणाऱ्या 

८ लेखाटोला पोचमार्गाचे बांधकाम करणे. किमी ०/२५० ते ३३.०० ३३.०० 


०/५०० 


पृष्ठ ३१ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव प्र.ममा. किंमत | वितरीत करण्यात 

येत असलेला 
निधी 

कोटमी पैडी जडेगाव राजोली रस्त्याला जोडणाऱ्या 

९ लेखाटोला पोचमार्गाचे बांधकाम करणे. किमी ०/५०० ते ३३.०० ३३.०० 
०/७५० 
कोटमी पैडी जडेगाव राजोली रस्त्याला जोडणाऱ्या 

- लेखाटोला पोचमार्गाचे बांधकाम करणे. किमी ०/७५० ते ३३.०० ३३.०० 
१/०० 

ही; व पोटेगाव घोट मार्गाला जोडणाऱ्या बानगुडा पोचमार्गाचे का 55.66 
बांधकाम करणे. किमी 0/00 ते 2/400 न न 

व सिर्सी लोहारा ग्रामा-७१ किमी ०/०० ते १/०० रस्त्याचे ला गात) 
मजबुतीकरण करणे. ता. आरमोरी त न 

१२ | एकुण गडचिरोली जिल्हा 994.00 402.29 

रायगड जिल्हा 

णि चेवणे भोपळे आदिवासीवाडी पेढरी रस्ता तयार करणे guess bese 
ता.कर्जत 

र चाफेवाडी पेटारवाडी आदिवासीवाडी रस्ता तयार करणे ee ee 
ता.कर्जत 

३ पादिरवाडी जोडरस्ता तयार करणे ता.कर्जत ३०.०० ३०.०० 

ह शासकीय आश्रमशाळा पिंगळस ते भलेवाडी रस्त्याचे ग fis 
बांधकाम करणे ता.कर्जत 

५ रजपे ते पाचखडकवाडी रस्ता करणे ता.कर्जत ५०.०० ५०.०० 

र नागेवाडी ते नवसोचीवाडी रस्ता बांधकाम करणे व्हत का 
ता.कर्जत 

७ डोंगरपाडा जोडरस्ता बांधकाम करणे ता.कर्जत २०.०० १७.०० 


पृष्ठ ३१ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव प्रमा. किंमत वितरीत करण्यात 

येत असलेला 
निधी 

८ खोडेवाडी जोडरस्ता बांधकाम करणे ता.कर्जत ३०.०० १५.०० 

९ धामणी ते आंबीवली रस्ता बांधकाम करणे ता.कर्जत ४५.०० ४५.०० 

१० | o । चौधरीवाडी ते धामणी रस्ता तयार करणे ता.कर्जत ५०.०० ४५.०० 
कर्जत तालुक्यातील पाचखडकवाडी ते जांबरुंगकडे 

Ea पडटा es ae aaa ५०.०० २३.८८ 
जाणारा रस्ता तयार , 

१२ | मौजे चौधरवाडी ते जांभुळवाडी रस्ता बांधणे. ता. कर्जत ३५.०० ३५.०० 
शिलार ते शिलारवाडी धोत्रेवाडी ठिंगढोल रस्त्याचे 

१२३ . शिंगढोल ४०.०० ४०.०० 
बांधकाम करणे. (भाग धोत्रेवाडी ते शिंगढोल) ता. कर्जत 

१४ । चेवणे भोपळेवाडी रस्ता तयार करणे ग्रा.मा.८० ता.कर्जत (90,00 (90,00 
पाडगांव फाटा ते ओलमण रस्ता बांधकाम करणे 

१५ ४०.०० ९०.०० 
ता.कर्जत 
शिलार ते शिलारवाडी रस्त्याची सुधारणा करणे, लांबी 

१६ eet ५०.०० ७.३८ 
२.०० कि.मी. ता. कर्जत 

१७ । किकवी ते pales रस्ता तयार करणे. ३०.०० ८.११ 

१८ । किकवी ते खरबाचीवाडी रस्ता तयार करणे. भाग-१ १५.०० ०.९३ 

१९ । किकवी ते खरबाचीवाडी रस्ता तयार करणे. भाग-२ १५.०० ०.९३ 

२० | खांडस नांदगांव रस्ता तयार करणे ग्रा.मा.२४७ ता.कर्जत (90,00 (90,00 

२१ | पिंपळस ते स्मश्ञानभुमी पर्यंत रस्ता बांधणे. ता. कर्जत ३०.०० २०.०० 

२२ | भोमणवाडी ते मोहोपाडा रस्ता तयार करणे ग्रामा ४८ (90,00 (90,00 


पृष्ठ ३१ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव प्र.मा. किंमत । वितरीत करण्यात 

येत असलेला 
निधी 

२३ | खांडस अंभेरपाडा रस्ता व साकव तयार करणे ग्रामा ४९ ७०.०० ७०.०० 
मोहोपाडा ते धानकी रस्ता तयार करणे ग्रामा ४७ 

२४ (90,00 (90.00 
ता.कर्जत 

२४ | एकुण रायगड जिल्हा १०६५.०० ९१३.२३ 

पालघर जिल्हा 

आसनगाव राईपाडा ते तणाशी मुख्यरस्त्याचे डांबरीकरण 

6) (७०.०० ५४.०० 
व मजबुतीकरण करणे ता.डहाणू 
वाणगाव चिंचणी मुख्य रस्ता ते जोगळी ग्रामपंचायत 

२  । बावडा रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ३०.०० २२.५० 
ता.डहाणू 
साखरे गावातील मेढीपाडा शाळेकडे जाणारा रस्ता 

3 १५.०० १२.०० 
तयार करणे. ता. डहाणु 
करोळी कुडवा रस्त्याचे बांधकाम करणे. सा. क्रं. ०/०० ते 

res AISI 923.00 923.00 
3/00 ता. 
ओसरविरा करोळी रस्त्याचे बांधकाम करणे. सा. क्रं. 

5 aan 922.00 922.00 
०/०० ते ४/०० ता. 

६ दापटी ते धामोडी रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता. मोखाडा १००.०० १००.०० 
जाळीचापाडा कळमपाडा रस्त्याचे बांधकाम करणे. सा. 

9 . ७५.०० ७५.०० 
क्रं. ०/०० ते 2/00 ता.मोखाडा 
जाळीचापाडा कळमपाडा रस्त्याचे बांधकाम करणे. सा. 

८ . (9५.०० (७५.०० 
क्रं. 2/00 ते ४/०० ता. मोखाडा 
कुंडाचापाडा भोवाडी रस्त्याचे बांधकाम करणे. सा. H. 

९ ६०.०० ६०.०० 


१/५०० ते ५/०० ता.मोखाडा 


पृष्ठ ३१ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव प्र.मा. किंमत । वितरीत करण्यात 
येत असलेला 
निधी 
ब्राह्मणगांव ते धामणी रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता. 
१०. ५०.०० ५०.०० 
मोखाडा 
१० | एकुण पालघर जिल्हा ७२०.०० ६९३.५० 
यवतमाळ जिल्हा 
आर्णी रुद्रापुर परसोडा रस्ता ग्रामा-३८ किमी १/३०० ते 
a | , १५.०० १३.०० 
२/०० मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे. 
६; ॥ योगा धनज वानेगाव रस्ता एकुण लांबी ४.०० मध्ये भाग Bi ave 
00 ‘i 
2/400 ते 8/00 मध्ये सुधारणा करणे ता.उमरखेड र ी 
री रामा-३१४ ला जोडणारा टाकळी रामा-१४१ मध्ये एकुण 6 ats 
लांबी 0,00 . 
लांबी २.७०किमी 4/00 ते २/७०० मध्ये सुधारणा करणे ७ 
३ | एकुण यवतमाळजिल्हा ५०.०० १९.९७ 
हिंगोली जिल्हा 
इजिमा ९ रामवाडी ते जटाळवाडी ता.कळमनुरी रस्त्याची 
हः | , ५८.०० १५.०० 
YORE बांधकाम करणे 
Pa एकुण हिंगोली जिल्हा ५८.०० १५.०० 
जळगाव जिल्हा 
विष्णापुर बोरमळी रस्ता ग्रामा-५९ किमी ३/२०० ते ६/०० 
et a 920.00 920,00 
चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. चोपडा 
विष्णापुर बोरमळी रस्ता ग्रामा-५९ किमी ६/०० ते ७/५०० 
२ डांबरीकरण ५०.०० ५०.०० 
चे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. ता. चोपडा 
२ ।एकुणजळगावजिल्हा १७०.०० १७०.०० 


पृष्ठ ३१ पैकी २८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव प्रमा. किंमत | वितरीत करण्यात 

येत असलेला 
निधी 
बुलढाणा जिल्हा 

Le करमोडा ते शिवणी ग्रामा ६३ किमी 9/00 ते 3/00 या ens sey 
लांबीतील रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. च । 

; करमोडा ते शिवणी ग्रामा ६३ किमी 3/00 ते ४/५०० या sis aoe 
लांबीतील रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. । न 

5 करमोडा ते शिवणी ग्रामा ६३ ला जोडणारा दयालनगर ses ai 
पोचमार्गाचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. । । 
आंबाबर्वा वसाडी टुनकी रस्ता प्रजिमा. १ भाग वसाडी ते 

४ हुनवि रस्ता खडीकरण व मजबुतीकरण करणे, लांबी ५ ३००.०० 940,00 
किमी. 

le | एकूण बुलढाणा जिल्हा ४१०.०० ११८.४६ 

नांदेड जिल्हा 

प्रजिमा ६ ते साकुर ते दहेगाव रस्त्याचे पुलमोऱ्यासह 

भी ; ६०.०० ५९.०८ 
बांधकाम करणे ग्रामा ४२ किमी ०/०० ते २/०० ता.माहूर 
जोड रस्ता रिठा ते बेबर रस्त्यावर किमी ११/२०० मध्ये 

२ | लहान पुलाचे बांधकाम करणे. व किमी २/०० ते ३/०० १८०.०० ५०.०० 
रस्त्याचे बांधकाम करणे. ग्रामा-१० ता. भोकर 

२ २४०.०० १०९.०८ 


एकूण नांदेड जिल्हा 


पृष्ठ ३१ पैकी २९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव प्र.मा. किंमत | वितरीत करण्यात 
येत असलेला 
निधी 
नागपूर जिल्हा 
ढकारा ते कुसबी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण 
a करणे. किमी ०/०० ते 2/400 ग्रामा १०५ ता सावनेर जि. १००.०० ८०.०० 
नागपूर 
: बांद्रा ते खुर्सापार रस्त्याचे बांधकाम करणे (ग्रामा २९) ae as 
किमी ०/०० ते 3/00 ता.रामटेक न गुरे 
: खमोरा ते फुलझरी रस्त्याचे बांधकाम करणे. किमी ०/०० त apse 
ते 9/400 ग्रामा ५२ ता रामटेक जि. नागपूर न न 
: वरपाणी टेकाडी रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण és ; 
0,00 00,00 
करणे किमी ०/०० ते 3/00 WAT ४५ ता. सावनेर 
ca एकूण नागपूर जिल्हा ३८०.०० २७०.०० 
चंद्रपूर जिल्हा 
उमरी तुकुम डोंगरहळदी सेशी नळेश्वर चिरोळी फिसकुटी 
| . ——— 00,00 ८.०० 
चांदवर रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे 
चंद्रपूर जिल्हयातील गांगलवाडी नवेगांव (आळेवाही) 
२ | ताडभुज रस्त्यावर किमी. १/०० मध्ये लहान पुलाचे १५०.०० ३८.०० 
बांधकाम करणे ३-४ ता मुल 
ी चंद्रपूर जिल्हयातील घनोटी ते अंबाई (तुकुम) रस्त्यावर ae a 
किमी. १/५०० पुलाचे बांधकाम करणे VR- 4 न न 
४: [ee तालुक्यातील भेंडवी ते भुरकुंडा खु: रस्त्यचे पात oe 


मजबुतीकरण करणे. व डांबरीकरण करणे. इजिमा-३२ 


पृष्ठ ३१ पैकी ३० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/कार्या-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.१३५/का.६,दि.२९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
सदर शासन 
निर्णयान्वये 

अ.क्र जिल्हा व कामाचे नांव war. fad | वितरीत करण्यात 

येत असलेला 
निधी 

चंद्रपुर जिल्हयातील सावली तालुक्‍्यतील चकमानकापुर 

र ते मेठेगांव रस्ता किमी ०/०० ते १/५०० इजिमा-७५ ता म 
WHIMS बांधकामव दोन वर्षाकरिता देखभाल 
बांधकाम करणे. 

षु एकूण चंद्रपूर जिल्हा १०२०.०० २२२.०० 

२६१ एकुण एकत्रित १६२८३.०० ११२००.०० 


Digitally signed by VJESING FATTESING VASAVE 

Vi J E S | N G DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
‘ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
po: =Maharashtra, 
25. fad0064f5bd3c61 SbeS666dc0afS4f 
र्ट! 
ps 
7 


'12AC5E78F6BE2C672CA11B 


0९ 


‘20DAA6841AB430B2FD812E7B5D 


er=21 82F4F: 

3A 2EFAS74CASE29FF528BC8015, cn=VUESING 
FATTESING VASAVE 

Date: 2022.09.29 18:21:00 +05'30' 


पृष्ठ ३१ पैकी ३१ 


